सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१८ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रतिक्षायादीतील 
शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागात सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
क्रमांक : एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०3२. 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२२७९४१७२. 
दिनांक : ०३ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- १) समक्रमांकाचे शासन ज्ञापन दिनांक १७ मे, २०१९ 
२) समक्रमांकाचे शासन ज्ञापन दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०१९ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.परिपत्रक क्र. मळोआ २०१७/प्र.क्र.१२६/१४-अ, 
दिनांक २१-०८-२०१७ 


ज्ञापन :- 

गट-ब (अराजपत्रित) मधील सहायक कक्ष अधिकारी या पदावर नियुक्ती करण्यासाठी घेण्यात 
आलेल्या सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१८ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने क्रमांक: १४४२(२)(२)/२०१८/१३-अ, दिनांक ४.४.२०१९ च्या पत्रान्वये 
शिफारस केलेल्या व निवडसूचीत समावेश करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे संदर्भाधिन क्र. १ च्या 
ज्ञापनान्वये मंत्रालयीन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात सहायक कक्ष अधिकारी 
पदावर नियतवाटप करण्यात आले होते. सदर ज्ञापनातील रुजू न झालेल्या उमेदवारांच्या ऐवजी 
संदर्भाधिन क्र. ३ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार आयोगाकडे दिनांक ०९-०८-२०१९ च्या 
पत्रान्वये प्रतिक्षा यादीतील उमेदवार उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आली होती. महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाने क्रमांक: १४४२(२)(२)/२०१८/१३-अ, दिनांक १७-०९-२०१९ च्या पत्रान्वये रूजू न 
झालेल्या प्रवर्गातील आरक्षित जागांसाठी प्रतिक्षायादीतील उमेदवार उपलब्ध करुन दिले होते. सदरहू 
प्रतिक्षायादीतील उमेदवारांचे संदर्भाधिन क्र. २ च्या ज्ञापनान्वये मंत्रालयीन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कार्यालयात सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप करण्यात आले होते. संदर्भाधिन क्र. 
२ येथील ज्ञापनान्वये प्रतिक्षायादीतून नियतवाटप केलेले तथापि रुजू न झालेले उमेदवार व मुळ 
यादीतील रुजू होऊन सेवा सोडून गेलेल्या उमेदवारांऐवजी व मुळ यादीतील उमेदवारांनी नियुक्‍ती न 
स्विकारल्याची बाब विभागाने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर दिनांक ११-१२-२०१९ च्या पत्रान्वये 
प्रतिक्षायादीतील उमेदवार उपलब्ध करुन देण्याची मागणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे करण्यात 
आली होती. गट-ब (अराजपत्रित) मधील सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्तीसाठी घेण्यात आलेल्या 
सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१८ चा अंतिम निकाल समांतर आरक्षणाच्या 
मुद्दयांसंदर्भात मा.न्यायालयात / मा. न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या न्यायिक प्रकरणातील 
अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून आयोगाने दिनांक २४.४.२०१८ रोजी प्रसिध्द केला आहे. उपरोक्त 
अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोगाने क्रमांक: १४४२(२)(२)/२०१८/१३-अ, दिनांक १६- 
०१-२०२० च्या पत्रान्वये प्रतिक्षायादीतील उमेदवारांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार सोबतच्या 
विवरणपत्र “अ” मधील उमेदवारांचे त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या मंत्रालयीन विभागात सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावर नियतवाटप करण्यात येत आहे. सदरहू पत्रान्वये आयोगाने या १६ उमेदवारांपैकी अ.क्र 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ 


८ वरील उमेदवार श्री.तुषार किशोर गंभीर (अ.जा.सर्वसा.१) यांच्या अर्जामध्ये "Was any Court case 


filed against you" या रकान्यासमोर "Yes" असे नमूद केलेले आहे. सदर बाब शासनास आयोगाने अवगत 


करुन दिले आहे. तथापि श्री. तुषार किशोर गंभीर यांनी दिनांक २१-०१-२०२० च्या निवेदनान्वये त्यांना 


मा. न्यायालयाने निर्दोष मुक्‍त केळे आहे व मा. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत उपलब्ध करुन दिली आहे. 
श्री.गंभीर यांचे नियतवाटप करण्यात आलेल्या विभागाने नियुक्‍ती आदेश निर्गमित करण्यापूर्वी त्याबाबतची 


सत्य-सत्यता तपायून पहावी. 


२. सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांची नेमणूक पुढील अटी व छातीच्या 


अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात यावी :- 


(१) 


सदर विवरणपत्रातील सर्व उमेदवारांनी दिनांक ०३-०३-२०२० पर्यंत संबंधित विभाग/ 
कार्यालयात व्यक्ति: उपस्थित राहून अस्थायी नियुक्तीचा स्वीकार करणे आवश्‍यक 
आहे. सदरहू कालावधीत उमेदवारांनी अस्थायी नियुक्‍ती स्विकारली नाही तर त्यांचे 
नाव कोणतीही पूर्वसूचना न देता, या विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
निवडसूचीतून कमी करण्यात येईल. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती स्वीकारणाऱ्या 
उमेदवारांची ज्येष्ठता महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ मधील 
तरतूदीनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक १७.०९.२०१९ च्या पत्रान्वये 
केलेल्या शिफारस क्रमांकानुसार राहिल. तसेच शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१८/ 
व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/कार्या.१२, दिनांक २८.०५.२०१८ मधील तरतुदीनुसार 
"सदर उमेदवारांची शिफारस ही प्रतिक्षायादीमधून झालेली असल्यामुळे, सदर 
उमेदवारांची ज्या आदेशान्वये नियुक्‍ती होईल. त्या आदेशानुसार ते ज्या दिनांकास रुजू 
होतील त्या दिनांकास त्यांची ज्येष्ठता निर्धारित केली जाईल. सदर उमेदवारांना मूळ 
गुणवत्ता यादी व पहिली प्रतिक्षायादी नुसार ज्येष्ठतेचे लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत". 
लोकसेवा आयोगाकडे केलेल्या अर्जातील दाव्याची तपासणी / पडताळणी आयोगाने 
केलेली नसल्याने, नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित राहताना, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१८ साठी देण्यात आलेल्या 
जाहिरात क्रमांक : १४/२०१८, दिनांक २८.०२.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
वयोमर्यादेची दिनांक १.६.२०१८ रोजीच्या अर्हतेनुसार तसेच शौक्षणिक आणि अन्य 
अटींची दिनांक २७.०७.२०१८ रोजीच्या अर्हतेनुसार खाली नमूद केलेली मूळ प्रमाणपत्रे 
उमेदवारांनी सोबत घेऊन जावीत. नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना सदर 
प्रमाणपत्रांची साक्षांकित प्रत उमेदवाराजवळ असणे अत्यावश्‍यक आहे :- 

(अ) वयोमर्यादा (दिनांक १.६.२०१८ रोजी) 

(ब) अधिवास : मुख्य परीक्षेच्या जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे 

(क) शौक्षणिक अर्हता: सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने मान्य 

केलेली समतुल्य अर्हता मुख्य परीक्षेचा अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ 


किंवा तत्पूर्वी म्हणजेच दिनांक २७.०७.२०१८ रोजी किंवा तत्पूर्वी धारण करणे 
अत्यावश्‍यक आहे. 

(ड) महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या बाबत 
महिला आरक्षणासंदर्भात विहित केलेले दिनांक १.४.२०१६ ते ३१.३.२०१७ या 
वित्तीय वर्षातील किंवा तद्‌नंतरचे प्रमाणपत्र 

(इ) मागासवर्गीय असल्यास जाती/जमातीबद्दळ विहित नमुन्यात आणि विहित 
अधिकाऱ्याने दिलेले मूळ प्रमाणपत्र. तसेच संबंधित विभागीय जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती यांनी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र. अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी उन्नत 
व प्रगत गटात (क्रिमीलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ ते ३१.३.२०१७ 
या वित्तीय वर्षातील किंवा तद्‌नंतरचे प्रमाणपत्र. 

(फ) खेळाडू/शारीरिक अपंग असल्यास, त्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले 
मूळ प्रमाणपत्र. 

(३) उमेदवारांच्या पात्रता विषयक म्हणजेच शिक्षण, वय, खेळाडू, शारीरिक अपंग, जाती 
विषयक प्रमाणपत्र, इत्यादीबाबतच्या मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी आयोगाने तसेच या 
विभागाने केली नसल्यामुळे या सर्व बाबतीत नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी पडताळणी करणे 
आवश्यक आहे. प्रस्तुत उमेदवारांचे शिक्षण, वय, खेळाडू असल्यास त्याबाबतची 
प्रमाणपत्रे, शारीरिक अपंग असल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे, इत्यादीबाबतची मूळ 
प्रमाणपत्रेही अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अर्हतेनुसार आहेत किंवा कसे? हे नियुक्‍ती 
TREAT उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती करतानाच प्रथम तपासून पहावीत. 
आयोगाला केलेल्या अर्जातील दाव्याच्या तपासणीसाठी आवऱ्यक व योग्य ती प्रमाणपत्रे 
उमेदवार नियुक्ती WHAT सादर करु शकला नाही तर, उमेदवाराची नियुक्ती 
करण्यात येणार नाही व उमेदवाराची शिफारस आपोआप रद्द समजण्यात येईल व तसे 
आयोगाला कळविण्यात येईल. 

(४ अमागास महिलांसाठी आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या महिला 
उमेदवारांची तसेच अन्य वर्गवारीतील महिलांसाठी आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात 
आलेल्या महिला उमदेवारांनी प्रस्तुत परीक्षेची जाहिरात दिनांक २८-०२-२०१८ रोजी 
विज्ञापित केली आहे. त्यामुळे महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या 
महिला उमेदवारांकडून महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ८२/ 
२००१/मसेआ-२०००/प्र.क्र.४१५/का.२, दिनांक 24.4.2009 व शासन निर्णय क्रमांक 
संकीर्ण- २०१७/प्र.क्र.१९१/१७/कार्या-२, दिनांक १५-१२-२०१७ नुसार शासनाने 
प्रस्तावित HIS उन्नत व प्रगत गटात (क्रिमिलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ 
ते ३१.३.२०१७ या वित्तीय वर्षातील किंवा तदनंतरचे प्रमाणपत्र संचालक, महिला व बाल 
कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडून तपासून घेण्यात यावी व त्यामधील 
सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

(५) खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांची शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ 


शासन निर्णय क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १.७.२०१६, 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तसेच, त्यास अनुसरुन प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
दिनांक १८.०८.२०१६ रोजीच्या शुध्दीपत्रकातील तरतूदीनुसार, शासन निर्णय क्रमांक : 
संकीर्ण १७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक १७.३.२०१७, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण 
१७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक २७.३.२०१७, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो- 
२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक 90.90.2099, व शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : 
राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १५.११.२०१७, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: 
राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक ११.०३.२०१९ रोजीच्या शुघ्दीपत्रकातील 
तरतूदीनुसार आणि तदनंतर शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार सहायक कक्ष अधिकारी, गट-ब (अराजपत्रित) पदांसाठी निश्चित केलेली 
क्रीडा विषयक अर्हता व क्रीडा प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेच्या अर्ज स्विकारण्याच्या दिनांक २०- 
०३-२०१८ रोजी किंवा तत्पूर्वी धारण करणे आवश्‍यक राहील. तसेच त्यासंदर्भातील 
संबंधित विभागीय क्रीडा उपसंचालकांचा क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल 
नियुक्‍तीपुर्वी शासनाकडे सादर करणे आवश्यक राहील. सदर क्रीडा प्रमाणपत्र 
पडताळणी अहवाल शासन स्तरावरुन तपासूनच संबंधित उमेदवाराच्या सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावरील नियुक्‍्तीबाबतची कार्यवाही सर्व संबंधित विभागीय क्रीडा 
उपसंचालकाच्या दिनांक २८.०३.२०१८ रोजीचा किंवा तत्पूर्वीचा क्रीडा प्रमाणपत्र 
पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या अधीन करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार 
गट-ब (अराजपत्रित) पदाकरीता Wel असल्याबाबतच्या संबंधित विभागीय 
उपसंचालकांच्या वर उल्लेखित विहित दिनांकाच्या पडताळणी अहवालाच्या 
तपासणीनंतरच गुणवत्ताधारक खेळाडू पदावर शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना 
नियुक्‍ती देण्यात यावी. 

(६॥ अपंगांसाठी राखीव पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य 
प्रशासन विभाग,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या खाली नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकांमधील 
सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल :- 

(अ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपंग १००३/प्र.क्र.१२७/ 
२००३/१६-अ, दिनांक ६.५.२००४ 

(ब) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र- 
२००९/प्र.क्र.९/सुधार-३, दिनांक ३.८.२०१० 

(क) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक : अपंग 
२००९/प्र.क्र.१३३/सुधार-३, दिनांक १४.१.२०११ 

(ड) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१२/प्र.क्र.२९७/ 
आरोग्य-६, दिनांक ६.१०.२०१२ 

(७ ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील पदावर शिफारस करण्यात आली 
असेल त्या उमेदवारांबाबत सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ 


शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, दिनांक १६.५.२००७ 
मधील सूचनेनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

(८) (अ मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांच्याबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 

करण्यासाठी व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : बीसीसी-२०१२/प्र.क्र.३३२/१२/ 
१६-ब, दिनांक १८.५.२०१३ मध्ये नमूद सूचनांनुसार नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी कार्यवाही 
करणे अपेक्षित असून, मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी 
शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक : बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२.१२.२०११ मधील 
तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधिन राहून तात्पुरत्या 
स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येईल. सदरहू उमेदवाराकडे जात पडताळणी समितीकडून 
प्रापत करुन घेतलेले जाती वैधता प्रमाणपत्र असल्यास त्याने नियुक्तीसाठी हजर होताना 
ते सादर करावे. नसल्यास त्याने जाती प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्‍यक असलेली 
सर्व कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास तात्काळ उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक 
आहे. 
(ब नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने विनाविलंब सदर कागदपत्रे संबंधित जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणी समितीकडे पाठवावी. याशिवाय संबंधित उमेदवाराने देखील स्वतंत्रपणे 
जात पडताळणी समितीकडे त्याच्याकडे असलेले कागदपत्रे/पुरावे सादर करुन 
पाठपुरावा करावा. जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
घेण्याची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. तसेच, शिफारस करण्यात आलेल्या 
सर्व उमेदवारांचे जाती दावे (जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र) संचालक, 
समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून व जमातीचे दावे (जात प्रमाणपत्र व जात 
वैधता प्रमाणपत्र) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून ते 
संबंधित समितीकडून निर्गमित करण्यात आल्याची खातरजमा करुन घेण्याची कार्यवाही 
देखील नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी करावी. 

(९९) सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍त होणाऱ्या उमेदवाराकडे सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक 
१९.३.२००३ मधील तरतुदीनुसार (अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत C.C.C. 
किंवा 0 स्तर किंवा 8 किंवा ७ स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे 
प्रमाणपत्र किंवा (ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत 
MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र यापैकी एक प्रमाणपत्र किंवा माहिती तंत्रज्ञान 
(सा.प्र.वि) विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : मातंस २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक 
४.२.२०१३ व शासन पुरकपत्र क्र.मातंसं २०१२/प्र.क्र.२७०/३९, दिनांक ८.१.२०१८ मध्ये 
नमूद केल्यानुसार आवश्‍यक संगणक अर्हता आवश्‍यक आहे. तथापि, नियुक्ती 
स्विकारण्याच्या वेळेस सदर प्रमाणपत्र/अर्हता उमेदवारांकडे नसल्यास नियुक्ती 
स्विकारल्यापासून दोन वर्षाच्या आत उमेदवाराने उपरोक्‍त शासन निर्णयातील नमूद 
संस्थेचे संगणक ज्ञानाच्या अर्हतेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. या विहित 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ 


कालावधीत उमेदवाराने सदर प्रमाणपत्र सादर न केल्यास उमेदवाराच्या सेवा समाप्त 
करण्यात येतील ही बाब उमेदवाराच्या नियुक्‍ती आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात 
यावी. 

(१० शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १३.०८.२०१४ तसेच अन्य अद्यावत 
शासन निर्णयामधील तरतूदीआधारे सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची शिफारशी 
करण्यात येत आहेत. शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी केलेल्या सूचना विचारात घेता 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या पदाकरिता अमागास समांतर आरक्षित पदांसाठी 
शिफारसपात्र ठरलेले उमेदवार हे प्रत्यक्षात खुल्या (अराखीव) प्रवर्गातीलच उमेदवार 
आहेत याची त्यांच्या शाळा/ महाविद्याळय सोडल्याच्या दाखल्याआधारे तसेच अन्य 
तदनुषंगिक दस्तऐवजा आधारे नियुक्तीपूर्वी खात्री व पडताळणी करुनच त्यांना सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती देण्यात यावी. 

(११ प्रतिक्षायादीतील शिफारसप्राप्त ठरलेल्या ३३ उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर 
केलेल्या ओळखपत्राच्या प्रती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उपलब्ध करुन दिल्या 
आहेत. ते प्रत्येक उमेदवरांच्या नियतवाटप केलेल्या विभागात उमेदवारांच्या प्रोफाईल 
सोबत. नियुक्ती worst उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. उमेदवारांच्या 
आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत/अर्जातील फोटो यावरुन प्रत्यक्षात रुजू झालेला उमेदवार 
तोच आहे का, तसेच मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केळेल्या ओळाखपत्रावरुन अर्जातील 
उमेदवाराचा फोटो व स्वाक्षरी, ओळखपत्रातील फोटो व स्वाक्षरी त्याच उमेदवाराची आहे 
का, सादर केलेले ओळखपत्र अधिकृत आहे का, याची नियुक्‍तीपूर्वी सखोल तपासणी 
करावी. तसेच उमेदवारांनी परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या ओळखपत्राची वैधता संबंधित 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेण्यात यावी. तद्‌नंतरच संबंधित उमेदवाराची सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती करण्यात यावी. 

(१२) साक्षांकन नमुना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या www.mpse.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, नियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांनी तो तेथून 
डाऊनलोड करावा. सदर साक्षांकन नमुना पूर्णपणे भरुन उमेदवाराने त्याचे नियतवाटप 
करण्यात आलेल्या विभाग/कार्यालयात हजर SAA सादर करावा. हजर झालेल्या 
उमेदवारांकडून साक्षांकन नमुने प्राप्त करुन घेतल्यानंतर उमेदवारांच्या पूर्व-चारित्र्याची 
पडताळणी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चापअ १००८/ 
प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दिनांक ९.१.२००९ मधील तरतुदी विचारात घेऊन पोलीस 
विभागाकडून करुन घ्यावी व अहवाल प्रतिकूल असल्यास, प्रस्तुत शासन निर्णयातील 
सूचनांनुसार संबंधित उमेदवारांच्याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन तसे या विभागास 
अवगत करावे. “प्रस्तुत उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी 
करण्यापूर्वी करण्यात येणार असल्यामुळे त्यांची नियुक्‍ती पुढील आदेश होईपर्यंत 
करण्यात आली आहे व सेवासमाप्ती पूर्वसूचना न देता करण्यात येईल.” असा स्पष्ट 
उल्लेख उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या आदेशात करण्यात यावा. उमेदवाराच्या चारित्र्य 
पडताळणी संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक : चापअ 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ 


१०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ, दिनांक २६.८.२०१४ मधील सूचनादेखील विचारात घेण्यात 
याव्यात. 

(१३) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील 
उमेदवारांचे उन्नत व प्रगत गटात (क्रीमिलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ ते 
३१.३.२०१७ या वित्तीय वर्षातील किंवा तदनंतरचे प्रमाणपत्र सामाजिक न्याय, 
सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : सीबीसी-१०/ 
२००६/प्र.क्र.१५/मावक-५, दिनांक ३०.६.२००६ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार 
तपासण्यात यावे. तसेच, यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/२००८/प्र.क्र.६९७/विजाभज-१, दिनांक 
२४.६.२०१३ अन्वये विहित केलेली तरतूद विचारात घेण्यात यावी. 

(१४) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट पिटीशन क्र. २०५३/२०१४ प्रकरणी 
होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या तसेच समांतर आरक्षणाच्या मुद्दयासंदर्भात तसेच अन्य 
मुद्दयासंदर्भात विविध मा. न्यायालय/मा.न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या 
न्यायिक प्रकरणातील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१८ (प्रतिक्षायादी) मधून 
उमेदवारांची शिफारस केली आहे याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

(१५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.टीआरएन-२०१४/३४२/ प्र.क्र.५०/१४/ 
१२-अ, दिनांक २७.५.२०१४ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.कअप- 
१२१४/प्र.क्र.६५/१४ब, दिनांक १३.५.२०१५ नुसार सर्व संवर्गातील अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार (पायाभूत) प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. त्यानुसार 
प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आळेळे अधिकारी/कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणासाठी 
सक्तीने उपस्थित राहणे गरजेचे असून, प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले 
अधिकारी/कर्मचारी यांना संबंधित विभागप्रमुख यांनी कार्यमुक्त करणे देखील सक्तीचे 
आहे. 

(१६ सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची पदे ही मंत्रालयीन विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कार्यालयात असल्याचे परीक्षेच्या जाहिरातीत स्पष्ट करण्यात आले होते. 
त्यामुळे अन्य जिल्ह्यामध्ये नियुक्‍ती देण्याची विनंती मान्य केली जाणार नाही व या 
संदर्भातील अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही. तसेच, अन्य विभाग/कार्यालयात 
पुनर्वाटप करण्याबाबतच्या विनंतीचाही विचार करण्यात येणार नाही. 

(१७) मुंबईबाहेरील उमेदवारांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाबतची व्यवस्था स्वत:च 
करावयाची असून त्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. 

(१८) अस्थायी नियुक्ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाण्याकरीता लागणारा प्रवास खर्च 
उमेदवाराने स्वत:च सोसावयाचा आहे. 

(१९) उमेदवाराने नियुक्ती स्विकारल्यानंतर सोबत जोडलेला रुजू अहवाल या कार्यासनास 
तात्काळ सादर करावा. 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र.६६५/१४-अ 


(२० विभाग/कार्यालयाने नियुक्तीसाठी रुजू होणाऱ्या उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात 
यावी व त्यासोबतचे प्रतिवेदन कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्‍तीनंतर तात्काळ या 
विभागाकडे पाठविण्यात यावे. 

(२१) उक्त नमूद अटींची पूर्तता न झल्यास उमेदवारांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२००२०३१६४६३७७६०७ असा आहे. सदर ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 


“Eg 


Gajanan 
Bhimrao Gurav - — पडी 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


कार्यालयांसाठी सहपत्रे: १ उमेदवारांच्या नावाची यादी (उमेदवारांचा भ्रमणध्वनी व ई मेल 
क्रमांकासह) 
२) उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत 
३) सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१८ साठी 
महाराष्ट्र Seda आयोगाने दिलेल्या जाहिरातीची प्रत 
(अधिसूचना) 
४) प्रतिवेदन नमूना (उमेदवार दिनांक ०३-०३-२०२० पर्यंत आपल्या 
विभागात हजर न झाल्यास त्या उमेदवाराच्या आवेदनपत्राच्या 
संगणकीय प्रतीसह कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक ०४.०३.२०२० 
पर्यंत या विभागास पाठविण्यात यावा.) 


प्रत :- 


अवर सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह 

सर्व संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह (ई मेल द्वारे) 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १४-३) (संग्रहार्थ). 


me) 


AN 


AD 
Se Se DS स्ट 


oC 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ 


सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१८ मधून मंत्रालयीन विभागात करावयाचे 
प्रतिक्षायादीतील उमेदवारांचे नियतवाटप 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ज्ञापन क्र.एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ, 
दिनांक : ०३ फेब्रुवारी, २०२० सोबतचे (विवरणपत्र "अ" 


अ.क्र म.लो.आ. उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियतवाटप करण्यात आलेले 
प्रतिक्षायादीतील मुळ प्रवर्ग । ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली मंत्रालयीन विभाग/ महाराष्ट्र 
क्रमांक तो प्रवर्ग लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय 

| १_| २ ३ 1 ४ 4 & 

१ १ DOLAS NARAYAN Open Open-General-WT-4 सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
KALYAN 

2 २ BELEKAR SURAJ Open Open-General-WT-2 वित्त विभाग 
SURESH 

3 3 CHAVAN GAURAV Open Open-General-WT-3 कृषि वपदुम विभाग 
॥॥७॥१॥७)| 

४ ४ PATASKAR AMIT OBC | OBC-General-WT-9 उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
ANIL विभाग 

षु षु CHAVAN DIPALI Open Open-Female-WT-49 सामान्य प्रशासन विभाग 
DATTATRAYA 

६ ६ RATHOD ANIL DT (A) | DT(A)-General-wT-9 | वैद्यकोय शिक्षण व औषधी 
PRALHAD द्रव्ये विभाग 

७ ७ ALDAR SONALI NT(C) | NT(C) Female WT-9 ग्राम विकास विभाग 
RAMCHANDRA 

८ ८ GAMBHIR TUSHAR SC SC-General-WT-9 वित्त विभाग 
KISHOR 

8 8 NANAJI SHAMRAO SC SC-General-WT-2 पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
KAMBLE विभाग 

१० १० DEVGUNE PUNAM NT(B) | NT(B) Female WT-9 गृह विभाग 
VAIJINATH 

११ ११ LIMBGAONKAR SC SC-Female-WT-9 वित्त विभाग 
POOJA SHYAM 

१२ १२ SARJE RAGHUVEER ST ST-General-WT-9 वित्त विभाग 
VIINAYAK 

१३ १३ MADKAM OSIN ST ST-Female-WT-9 वित्त विभाग 
WASUDEO 

१58 १58 SURYAWANSHI Open Open-Sports-WT-4 विधी व न्याय विभाग 
TEJAS BALASHEB 

१५ १५ NISAR MUSA Open | Open-Sports-WT-2 | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
PATHAN 

१६ १६ RAJESHIRKE MANOJ | Open | Open-Sports-WT-3 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
ANANT द्रव्ये विभाग 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ 


उमेदवारांसाठी रुजू अहवाल 


उमेदवाराचे नांव 

उमेदवाराची जन्मतारीख 
उमेदवाराची शौक्षणिक अर्हता 
उमेदवाराचा प्रतिक्षायादीतील 
शिफारस क्रमांक 

उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 
म.ळलो.आ. ने ज्या प्रवर्गातून 
शिफारस केली तो प्रवर्ग 
उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 
उमेदवाराचा ई-मेल आय.डी. 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन १४-आओ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 


महोदया, 
मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 


नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांक एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ, दिनांक ०३-०२-२०२० नुसार मी 


विभाग/कार्यालयात दिनांक रोजी रुजू झालो/झाले. सदरहू माहिती आपणास उचित 


कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


आपला/आपली विश्वासू, 


( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 
टीप: 

(१ नियतवाटप केलेल्या विभाग/कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या विभागाकडे 
(सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १४-अ) पाठवावे. अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्‍ती त्यांनी स्विकारली नाही 
असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल याची त्यांनी नोंद घ्यावी 

(२) ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील 
प्रतिक्षायादीतील शिफारस क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद करावा. 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ 


नियतवाटप केलेल्या आयोग पुरस्कृत उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 


क्रमांक : (विभाग/कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 
दिनांक : 


प्रति, 


अवर सचिव (कार्यासन १४-ओ), 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०3२. 


विषय :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रतिक्षायादीतील शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांची सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्ती 
सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१७ 

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे क्र.एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ, 
दिनांक ०३-०२-२०२० चे ज्ञापन. 


संदर्भाधिन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे :- 


(अ) नियुक्ती स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र उमेदवाराचे नांव ठिफारस क्रमांक 


(ब) नियुक्‍ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र उमेदवाराचे नांव शिफारस क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते सहायक कक्ष अधिकारी 
पदावरील नियुक्‍तीकरीता आव्यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत असल्याने त्यांच्या नेमणुकीबाबतचे आदेशा 
निर्गमित करण्यात आले असून त्याच्या प्रती सोबत जोडण्यात आल्या आहेत. तसेच विहित कालावधीत 
नियुक्‍ती न स्विकारणाऱ्या (ब) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांचे मूळ अर्ज (उमेदवाराने आयोगास सादर 
केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत) सोबत परत पाठविण्यात येत आहेत. 


सहपत्र :- वरीलप्रमाणे (सही व पदनाम) 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ 


मंत्रालयीन विभागाचे पत्ते 
अवर सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग, ५ वा मजला, दालन क्र.५५३ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२८८१८९७ 
अवर सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु 
चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२०२५०८८, २२७९३८५८ 
अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, ५ वा मजला, दालन क्र.५२२ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६९०, २२८१३३४७ 
अवर सचिव (आस्थापन), वित्त विभाग, ३ रा मजला, दालन क्र.३१९ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२६९, २२८२६८११ 
अवर सचिव (आस्थापन), विधी व न्याय विभाग, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६१०, २२०२८५०० 
अवर सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दालन क्र.१२० (विस्तार), पहिला मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३७२१, २२८१०३९४ 
अवर सचिव (आस्थापन), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२३७ 
अवर सचिव (आस्थापन), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७वा मजला, 
क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६१६७०२, २२६१६७०१ 
अवर सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, शासकीय इमारत, 
१० वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र. २२६१७५१०- विस्तार क्र.२१२ 
अवर सचिव (आस्थापन), वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
शासकीय इमारत, ९ वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६२६५१२ 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


महाराष्ट्र elasstar आयोग 
Maharashtra Public Service Corimission 


लय +o ७ य ८ वा मजला, Gate टेलिफोन Peer इमारत, महर्षि ad मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०००२१ ARAM २२७५१५०९०० FAW RC Coe ex 
sate : Has ऑफ इंडिया gamer, ३ xr माळा, फोर्ट मुंबई, ४००००१ दूरध्वनी :२२६७०२१५/१४८/२४८.२२१०२१२२., HAG - २०९७५७३०५१: 


क्रमांक : एडीव्ही-३१९८/सीआर-७५/२०१७/तीन जाहिरात क्रमांक : १४/२०१८ 
शासनाच्या विविध विभागांतर्गत खालील संवर्गातील एकूण ४४९ पदांच्या भरतोकरोता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र SET 
सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा - २०१८ Taare, दिनांक १३ मे, २०९८ रोजी महाराष्ट्रातील Bo जिल्हार्केद्रांवर घेण्यात येइल 
। १९ सामान्य प्रशासन विभाग । 7 * य 
सद्रायक कक्ष अधिकारी, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण Vo + ९४ = ९८ $ २: २८ पदे) 


प्रवर bet ete le 1a. भज भज या तड) | इमाव. | विमाप्र.|' एकूण | lik TH - 
itn Pua 1 | (आ) (@ (क) | मागासवर्गीय | | a, 
ge 1. oe ee 
सक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/सर्मातर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रभाणे आहे :-. : ” 
‘aT 2 | : । शि oe 
comet [8 tT र र 20: प ef ae 
are a gee ee ee ee + =a र f ४.3 
चया तका तता ies 20 पका कत त ae 


; र्ड 
: 2.० वित्त बिभाग न ; 
राज्य कर निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण ३४ पदे) 


Re ३ ee ee ह ee ळा । ९७" ९७ [| ४४ 
ल ar 
= 
| 


— क्स जागांचे प्रवर्गिनहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे 


tc en ६ र्‌ - | 8 z - 2 र; का | wat 
1-॥ मळला | 3 श्‌ id -- -- - x | «| " 
TTS | एकूण पदे ६ - (१)अंधत्व किंवा क्षोणदृष्टा - २ पदे (२) श्रवणशक्‍तांताल SIG - २ 'रपदे é‘(. 
; (३) वलनवलन विषयक विकलांगता किंवा Aga अर्धागवायू - २ पदे 
: ४.३ गृह विभाग 
Gas उप निरीक्षक, गटब (अराजपत्रित ETO) ननरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण ३८७ च 
Teal %e | २४ | | 3 | | ७३ [8 “Tae [32९ 
> क्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सासाजिक/सभांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- ै कदी 
५९ म्सवसाधारण L ३१ | १६ न | Zz nee oo 7 ve | eS fs wes | err a, we 
[uf w | ७ ee a ऱ्ड २ | ररे Bc: ae “ae, ey ९. 
“3 श्यळाडू ae: | a | 2 7a. ] - | ४ [= we | १०_| 
अ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील पदे arse 
: जाहिरातीत नमद केलेल्या SST पुर्तता करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पध्दतोने अर्ज मागविण्यात येत आहेत a 
३. संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे वेगवेगळया संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरांता स्वतंत्र मुख्य उरक 


sare दिनांकास किंवा त्यानंतर आयोजित होण्याचा शक्‍यता आहे :- 


अ अ.क्र. घडा i : = : ae घ दिनांक 4 | 

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ संयुक्‍त पंपर क्रमांक १ Waar, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१८. | 

a महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ रविवार, दिनांक २ सर्प्टेबर, WR’ | 
पोलीस उप निरीक्षक 

र महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ | afar, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ 

_|राज्यकरनिरक्क ___________ 12 क्य 

= महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ शनिवार दिनांक ६ ऑक्टोबर, a 

सहायक कक्ष अधिकारी 
४. वर नमुद तोन सं आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम fal मख्य परीक्षेचा पेपर कर्मा मुख्य परीक्षेचा पंपर क्रमांक ९ हा सामाइक राहील. Ta संदर पंपरचीा पराक्षा 1: !”' 


-उचश्यो एकत्र घेण्यात येईल. मुख्य परीक्षेचा पेपर क्रमांक २ मात्र संबंधित संवर्गाची/पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या आणि अभ्यासक्रम लक्षात घेवून स्वर्तत्र अर 
र, पदसंख्या ब आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी 
७५.९ वर नमूद केलेल्या संवर्गातील पदसंख्येत ब आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदेल/वाढ होण्याची शक्‍यता ose 
पदसंख्या ब आरक्षणात बदल झाल्यास त्याचा समावेश मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेमध्ये करण्यात येईल 
७.९ पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत शासनाकडून प्राप्त होणारी मागणीपत्रे पूर्व परीक्षेच्या निकालासाःठा 
विचारात घेण्यात येतील व अशा भागणीपत्रांचा तपशील मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
७.३ महिला व खेळाडूंसाठीचे आरक्षण शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 


५.४ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरीता दाबा ace उमेदवारांनी गठिला आरक्षणाचा लाभ Baar असल्यास त्यांनी | न चुकार 
महाराष्ट्राचे अधिवासी (9०.1८) ITI नसेच नान क्रोमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अ.जा. ब अ.ज, वगळून) BT 
दावा करणे आवश्यक आहे. 

५.५ वि.जा (अ). भ.ज. (ब), भ.ज. (क) ब भ.ल. (ड) प्रबर्षसाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिबर्तनीय असून आरक्षित पदास्गडो संव) 
वर्गवारीतील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत eae धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणव या 
आधारावर करण्यात येईल. | 

५.६ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक: रक्रीधो-३००२प्र.क.६८,क्रीयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६ तसेच शासन Te 
क्रमांक:राक्रोधो-२००२/प्रक्.६८/क्रोयुसे-२, FARA १८ ऑगस्ट. २०१६ A तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आ? शामा 
प्रातरिण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच aaa ites सवष्टतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.७ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणाचा दाबा करणा-या उमेदळारांच्या बाबदीत त्यांची क्रीडा विषयक प्रमाणपत्रे योग्य दर्जाची असल्याबाबत व ae 
खेळाडू प्रवर्गातील आरक्षित पदासाठी पात्र ठरतो याबाबत. आयोगास अर्ज सादर करण्यापूर्वीच, सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले प्रमाःग7 पर? 
केलेले असणे आवश्यक आहे. 

५.८ संचालक, क्रोडा व युवक सेवा संचालन!लय aT सक्षम प्राधिका-याकडे प्रमाणपत्रे सादर करताना पात्र खेळाडू उमेदवाराने waves ae 
खेळाडू आरक्षणासाठो त्यांना पात्र ठरवणारी उएपली खेळाडू विषयक eS प्रपाणपत्रे एकाच वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

५.९ क्रोडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत ब खेळाडू कोगत्या संवर्गासाठी पात्र ठरतो याविषयी अर्ज सादर करण्यापूर्वीच्या दिनःकाच स 
प्राधिका-याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र सादर केलं तर त्याला खेळाडू प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. 

५.९० शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : कअस १३१५/प्र.क्र.१२०/१४-ब, दिनांक १६ एप्रिल, २०१६ तसेच शासन णन. गस 
विभाग, क्रमांक संकोर्ण १०१२/प्रक्र.२१३/जि.प्र. - ४. दिनांक ११ मार्च, २०१६ नुसार अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी, श्रवणशक्‍्तःतोल दाण : 
चलेनवलन व्रिषयक विकलांगता किंबा tear अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचे निकष धारण करणारे विकलांग उमेदवार TTR रार 
सहायक कक्ष अधिकारी व राज्य कर निरीक्षक पदाकरीता शिफारशीसाठी पात्र असतील. : 

७५.९९ शासन अधिसूचना, गृह विभाग क्रमांक उसप्रे-०३९८/सीआर-४५७/भाग-२/पोल-५ अ, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २००३ नुसार arr 
उमेदवार पोलोस उपनिरीक्षक पदाकरीता पात्र नाहीत. 

५.९९ विकलांग उमेदवारांची पात्रता शासनाने Sata fifa केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

७.१३ विकल्मांगांसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपेकी असतील. 

९.१४ विकलांगासाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करतःना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता विकलांग TT 
क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईन्न. 

७.१५ विकलांग व्यक्तींसाठी असलेल्या वयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनो शासन Eres 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१२ मधील आदेशानुसरर SAF 
नविन संगणक प्रणालीदवारे वित्तरित्त करण्यात आलेले नतीन नमुन्यातील विकलांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. 

५.९६ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन निभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/९६-अ, दिनांक १३ tes 
२०१४ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात बेळांदेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.९७ मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट पिटीशन क्रमांक २०५३/२०१४ प्रकरणी होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधोन गहन Fh 
कक्ष अधिकारी पदावरील पदभरतीचो कार्यवाही वःरण्यात येईल. । 

७.९८ परोक्षेच्या कोणत्याही टप्यावर, मागासवगींयासाठो व्हित केलेली बयोमयांदा तसेच इतर पात्रता विषयक अटौ/निकषांसंदर्भात अतनल 
सूट/सवलत घेतली असल्यास अशा उमेदवारांची अमागास (सर्वसाधारण) पदाबर शिफारस करण्यात येणार नाही. 

4.88 अमागास उमेदवारांकरोता fated केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषांसदर्भातील अटीची पुर्तता करणा-या ees SAT 
(मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अमागास सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवगातील उमेद 22.” 
त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ आर्रक्षत प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद कजय 
बंधनकारक आहे. 

९.२० राज्य कर Phin ब पोलीस उपनिरीक्षक भरतीकरीता "महाराष्ट्र शसकोथ गट-अ व गट-ब (राजपत्रित ब अराजपत्रित) पर्दावर as 
पदोन्नतीने नियुक्‍तीसाठो महसुली Fram वाटप नियम, २०१५" तसेच तदनंतर यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या oes 
कार्यबाही करण्यात येईल. 

६. विकलांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीबाबद 

६.९ फक्त दृष्टीहोन, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, सेरेब्रल पाल्सी आणि डिस्लेझ्सियाने बाधित व किमान ४०% कायमस्वरूपी विकलांगन्च ATs 
पात्र उमेदवारांना, ते लिहिण्यासाठी सक्षम नसल्यास, qthar प्रयोजनार्थ गुणवत्तेनुसार लेखनिकाची मदत घेत्ता येईल ब अनूग्रह कणकण 
(Compensatory Time) अनुज्ञेय राहील. 

६.२ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र विकलांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि, अथव एन 
कालाबधोची आवश्यकता असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून :॥- . - 
दिवसाच्या आतं आवश्यक प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करणे आवश्यक आहे. 

६.३ लेखनिकाचो व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वतः केलो जाणार आहे कौ आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी eee os 
याचा स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखो विनंसाचा £3-..: 
केला जाईल. 

६.४ अर्जामध्ये मागणी केलो नसल्यास तसेच 3गयोगाची विहित पध्दतीने पूर्व परबानगो घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाचो मदन 0 यण 
नाही अथवा अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाडी. 

६.५ विकलांग व्यक्तींना लेखनिक पुरविण्याबानत व अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, विविध अजांचे 7८-. : 
सूचना, संबंधित शासन आदेश इत्याटी बाबो आयोगाच्या wiwmpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील विकलांग व्यक्‍्तो वा or 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 


जा 


; यंतनश्रेणी :- रूपये ९,३००-३४,८०० (ग्रेड F ¥.300) अधिक नियमांनुसार Fd. 


८. पात्रता :- 
८.९ भारतीय नागरिकत्व 
८.२ वयोमर्यादा :- 
= पापा a = 0 01 : 
क्र | गणण्याचा | _ किमान | कमाल बळही greats | पाजी सैनिक, आणिबाणी | fare: 
! दिनांक | अमागास/ । अमागास | मागासवर्गीय खेळाडू ब अल्पसेवा राजादिष्ट FH 
| व मागासवर्गीय अधिकारी | 
| । अमागास | मागासवर्गीय | त मागासवर्गीय 
रि थहायक कक्ष अधिकारी ee qe. | ३८ ३ ४३ ४३ 1 ४३ "हु 
| २०१८ Ve ig 
“oy कर निरीक्षव नमे २०१८ | १८ 32 ४३ ४३ ator ४३ i रि. 
। "तत आशक | "| १ जून १९ ३१ ३४ 3६ ३९ — ep ४ 
२०१८ a 


८.३ विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही. a — घव्को 

८.४ शैक्षणिक अर्हता :- 

८.४.९ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता. 

८.४.२ पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्‍त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकाला आधारे ates 
संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरोता 5!” 
स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. 

८.४.३ अंतर्बासिता (internship) किंवा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभब आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य ens 2" 
स्वीकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहीजे. 

८.४.४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

८ ४ ५ पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणा-या उमेदवारांकडे उपरोक्त अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरिक ऑल 
असणे आवश्यक आहे :- 


(2) उंची - १६५ सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमो) | 
च टण जज आ जम असल स्त (२) छाती - न फुगविता ७९ से.मी. | उंची - १५७ सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) | 
फुगविण्याची क्षमता किमान ५ से.मी. आवश्यक 


८.४.६ पोलीस पक पदावरील PA शफारस झालेल्या उमेदवारांची शारिरिक मोजमापे नियुक्‍ती करण्यापूर्वी शासनामार्फन we 


प्राधिका-याकडून तपासून घेण्यात येतील. बरीलप्रमाणे विहित शारीरिक पात्रता नसल्यास संबंधित उमेदवार नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल 


९. सेवाप्रवेशोत्तर शती :- 
९.९ Faas झालेल्या व्यक्‍तीस खालील परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील :- 
९.१.९ जेथे प्रचलित नियमानुसार बिभागीय/च्यावसायिक परोक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या Prev e 
विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा 
९.१.२ feat आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्‍ती अगोदर परीक्षा उत्तोर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापा*<.. 
सुट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा 
२.१.३ महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने बघेळोबेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा 
Qo, परीक्षेचे टप्पे - 
१०.९ प्रस्तुत भरती प्रक्रिया खालील टप्प्यामध्ये राबविण्यात येईल :- 


प झ्य ee अ.क्र. सं ण्ण्ण टप्पे | ae | मुख्य परीक्षेचे | शारीरिक | Here 
| परीक्षेचे गुण | गुण | चाचणीचे पर्ण 
aera ae | 2 ju. . 
" "सहायक कक्ष अधिकारी | Saat ya परीक्षा व a 
टि राज्य कर निरीक्षक स्वतंत्र मुख्य परीक्षा १ 
३ | उपनिरीक्षक | संयुक्‍त पूर्व परीक्षा, स्वतंत्र मुख्य | fee wo = eid 


| परीक्षा, शारौरिक चाचणीवमुलाखत | | Yn 

१०.२ संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज करणा-या उमेदवारांना, ते वरीलपैकी एक, दोन किंबा तीनही संवर्गासाठी बसू इच्छित 
किंबा कसे याबाबत विकल्प (Option) द्यावा लागेल. 

१०.३ संबंधित संवर्गाकरीता उमेदवाराने दिलेला/ले विकल्प aye संबंधीत संवर्ग भरतीकरीता अर्ज समजण्यात येईल/येतील. 

१०.४ संयुक्‍त पूर्व परीक्षेस अर्ज करताना दिलेला विकल्प तसेच, भरावयाच्या पदसंख्येच्या आधारे, संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्र करावयाच्या उमद्या र 
संख्या निश्‍चित करुन, सामाईक पूर्व परीक्षेच्या आधारे तीनही संवर्गाकरीता पूर्व परीक्षेचा स्वतंत्र निकाल जाहीर करण्यात येईल. 

१०.५. संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांशी ven 
संवर्गाच्या परीक्षा योजना व अभ्यासक्रमाच्या आधारे स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल. संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशाकरीता पात्र eT 
उमेदवारांनी प्रत्येक संवर्गाकरीता मुख्य परीक्षेसाठी स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक राहील 


१०.६ मुख्य परीक्षेमध्ये प्राप्त गुणांच्या आधारे संबंधित नंवर्गाच्या परीक्षा योजनेनुसार, निवड प्रक्रिया aot : येईल. पूर्व परीक्षा केवळ मुख्य anys: 
उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी घेतली ra असल्याने पूर्व ete गुण निवडीसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. 
१०.७ पोलोस उप निरीक्षक संवर्गाकरीता शारीरिक चाचगीच्या निकालाच्या आधारे मुलखतोसषाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच मुलाखतीसाठी बोलांवण्णत वेटर 
१०.८ मुलाखत अधवा कागदपत्रे पडताळणीसाठां आमंत्रित केल्यानंतर पाउलेसंदर्भालोल सर्व आबश्यक मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे आमश्यळ ८7 
पात्रतेसंदर्भातील सर्व मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या अथवा ser पडटाळणीव्यावेळी सादर न केल्यास मुलाखत घेतली जाणार न्हा. es 
शिफारस/नियुक्‍तीसाठो विचार करण्यात येणार नाही. 
29. शुल्क रुपये : ९.१ :- अमागास - ३७४/- ९.२ :- मागासवगीस - १७ ४/- 
२१. अर्ज करण्याची पध्दत :- 
१२.१ प्रस्तुत परोक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वोकारण्यात देतील. ; 
१२.२ पात्र उमेदवाराला वेब-आधारित (Web-based) ऑनलाईन अर्ज hitps:/makanps¢.tnahaonling.goy.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक २८ फेब्रवारी. 
२०१८ ते दिनांक २० मार्च, २०१८ या कालावधोतच सादर करणे आवश्यक राहील. 
१९.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना भयोगाच्या bttns://makampse.mahaonline.gov.in तसेच woe cigs os 
संकंतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
१२.४ आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रभःणपत्राबग असलेल्या नावाप्रमापोच नावाची नोंदणी करणे ब आयोगास अज दर पसा 
आवश्यक आहे. अन्यथा, आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारत्राई करण्यात येईल, 
१२.५ आयांगास चुकीची माहिती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीश्लेसाठी व यापुढोल सर्व निवडीकरीता अपात्र ठरविण्यात येईल. 
१२.६ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत wher शुल्क मरल्याशिजाथ अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. 
१२.७ परोक्ष शुल्काचा भरणा करण्याकरीता उमेदवारांनी घाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा :- 

१२.७.१ शुल्क भरण्याकरीता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या '्गगावरोल माझे ख्गते या लिक वर क्लिक करावे. : 

१२.७.२ “माझे खाते ” या लिक वर क्लिक केल्यानंतर “माझे अँप्लीकेशन" taster 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिकवर क्लिक eC. 

82.0.3 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या/न भरल्याच्या नोंदोसह दिसेल. Unpaid 
लिहिलेल्या पद/परोक्षेसमोर ‘Pay Now’ अशी लिंक; उपलब्ध असेल. 

82.9.8 “ Pay Now" या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय aay होतील :- (अ) ऑनलाईन पेमेंट (ब) नागरी सांबधा केट 
(क) घलनाव्दारे 

१२.७.५ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा 'शुल्क अदा करता येईल. 

१२.७-६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, 3पलब्ध होण्ण-या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्रे अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन 
शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूवी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 

१२.७.७ चलनाव्दारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही ass. 
बॅकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

Ree भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क थरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या feat 
अर्ज सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बंकेच्या कारयलयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

१२.७.९ बिहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन शुल्क भरण्णची कार्ववाही. तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्या 
चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २० ard, २०१८ TE २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर Satay यं 
होईल. 

१२.७.१० चलनाद्वारे परोक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २९ मार्च, २०१८ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरा Guess: 
आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास ae मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परताबाही केला जाणार नाहो. 

१२.७.१९ ऑनलाईन पध्दतीने परोक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उपेददाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आह say 7. 
याची स्थिती (sams) अवगत होईल. त्याची उमेदवाराने अर्ज तादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वीच तपासणी करुन खात्री करण 
परोक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतर स्थित; उपलब्ध नसल्यास धुऱ्हा शुल्क भरण्याची अथबा चलन घेण्याची कार्यवाही करर ais 
आहे. विहित दिनांकानंतर्‌ यासंदर्भातील कोणऱ्याही प्रकारच्या तक्रारीची दख घेतली जाणार नाही. 


२०.८. the frag :- 

१२.८.१ परोक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला परीक्षा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. त्याकरीता "माझे खाते" was सांज: 
परीक्षेची निवड करावी. त्यानंतर "केंद्र निवडा" या पर्यायावर क्लिक करावे, सदर पर्यायांतर्गत निवडलेल्या केंद्राची क्षमता दर्शवली ace 
केंद्राच्या क्षमततेइतक्या अर्ज तत्पूर्वी प्राप्त झाले असतील, तर सदर केंद्र उपलब्ध नेसून, दुसरे केंद्र निवडावे, असा संदेश प्राप्त होईल. 
निवड केल्यानंतर सेव्ह बटनावर क्लिक केल्यास केंद्र निवडीची व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. 

१२.८.२ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडलेले उमेदवार शुल्क भरल्याच्या दिनांकाच्या दुस-या दिवशी केद्र मिळली 
प्रक्रिया करु शकतील. दुसरा दिवस कार्वलतयीन सुटटी अथवा रविवारचा असेल, तर सदर Hat त्यानंतर लगेच येणा-या पुढला 
कार्यालयीन कामकाजाच्या feat करता येईल. 

१२.८.३ वरीलप्रमाणे केंद्रनिवडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या पत्रव्यवहाराच्या पत्त्यामधील नमूद जिल्हाकेंद्रावर Far 
नजिकच्या जिल्हाकेंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे धोरण ब आयोगाचा निर्णय अंतिम मानण्यात नेईल. 

१२.८.४ केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितोत मान्य करण्यात येणार नाही. 

२३. प्रवेश प्रमाणपत्र :- 
१३.१ प्रस्तुत परीक्षेपूर्वी सवंसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर प्रवेशप्रमाणपत्र उमेदणराच्या प्रोफाईलदवारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याचो प्रन पर्याय 
डाऊनलोड करून घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे अवश्यक आहे. 
१३.२ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वत:चे प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सवत्तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाहो. 
१३.३ परोक्षेस थेतेवेळा स्वत:च्या आळखोच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा स्मार्ट कार्ड प्रधारच ere 
लायसेन्स यापैकी किमान कोणतीही दोन मूळ ओळखपत्रे द त्याच्या छायांकित एतो सोबत आणणे अनिवार्य आहे. 


= 


| ४. परीक्षेस प्रवेश 

१३.९ फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा त्र त्याची छायांकित प्रत अथवा प्रवेशप्रमाणपत्रावरील 
दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येईल. 
९३.२ डिजीटल डायरी, tor, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतर्भूत असलेली कोणत्याही प्रकारची साधने, सिमकार्ड, ब्लू 24, दूरसंचार साधने ग्हणून वापरण 


वेशप्रभाणपत्रावरील सूचनेनुसार आयोगाने wears 


कोणतीही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वहया, नोटस, परबानगो नसलेली पुस्तके, बॅग्ज, TTT (calculator) FTA प्रकारचो साधने / साहित्य परोक्षा ee 
परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वतःजवळ बाळगण्यास, त्याचा वापर करण्यास अथवा त्याच्या वापरासाठी इतरांची मदत घेण्यास सकते मनाई आहे. = 
साहित्य आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची व त्याच्या सुर्रक्षततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहोल. 

१३.३ आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत साधन/साहित्य परीक्षेच्याचेळी संबंधित उपकेंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्राराबरच ठेवावे लागेल, 


साधन/ साहित्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. यासंदर्भातोल कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयोग, जिल्हा प्रशासन 4 
शाळा/महाबिद्यालय व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाहो, 


2५. बायोमॅट्रिक पडताळणी : 

१८.९ निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टण्य्यावर उमेदवाराच्या बायोमॅट्रिक सत्यापनासाठी (Genuiness) डिजिटल स्वरूपात उमेदवारांच्या बोटांचे 2: 
आणि/अथवा बुब्बुळाच्या आधारे पडताळणी केली जाईल. 

९५.२ बायोमेट्रिक पडताळणीच्या वेळी उमेदवारांनी त्यांच्या बोटांचे ठसे योग्यरित्या स्वीकारले गेले असल्याची खात्री करावी. 

१५.३ बायोमॅट्रिक पडताळणीवेळी विसंगती आढळून आल्यास उमेदवारी नाकारली जावू शकते. तसेच पडताळणीच्याबेळी उमेदवार अस्सल नसल्याच 
(not genuine) आढळून आल्यास त्याच्यावरील कायदेशीर कारवाईव्यतिरिकत उमेदवारी रद्द होवू शकते, शिवाय आयोगाच्य 
स्वेच्छाधिकारानुसार प्रतिरोधाची कारवाई होवू शकते. यास्तव, उमेदवारांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनो त्यांच्या हातावर मेहंदी, शाई, रस! 
इत्यादी प्रकारचो कोणतीही बाहयवस्तू/पदार्थ लावू नये. 

१६. प्रस्तृत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क. नः 
सर्यसाथारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या worwanpsc.gov.in या संकेतस्थळावेरोल 
staged 'उभेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' तसेच "परीक्षा योजना" विभागातील 'महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब परीक्षा' म": 
उयलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती ब जाहिरात/अधिसृचना 
अधधकृत समजण्यात येईल. . 

१७. प्रस्नृत परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

१८. सविस्तर जाहिरात आयोगाच्या wwwanpse.gov.in तसेच https://maharmpsc.mahaontine.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

ठिकाण ;: मुंबई. सुनिल अवताडे 

ap: 2c Rg OR उपसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आ. 

(7, प्रायोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या बेळो मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्दाही , 

spare: इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्‍त मनाई आहे. (२) मुलाखतीच्या वेळो सर्ब आवश्यक मूळ प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संद | 

यगेधषचो उभंदबारी नाकारली जाईल. 


___ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
Maharashtra Public Service Commission 


| ८0% ७ ३ ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्त मार्ग, Gots, eas ४००७२१ दुरध्वनी, २७५५५०५ फॅक्स-२ २४८९ 
ayatera : बेक ऑफ gm wares. ३ रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४००००१ दूरध्वनी :२२६१७०२१०/१८/रक्ट २२१०७२२५२२, HTT : १२६७३९ 


eal 


ई-मेल ~ sec.mpsc@maharashtra.gov.in Werarge.- ; of haonline.gov.ic 


तंध्रमचना क्रमांक : एनओटी-३६१८/सीआर-३१/२०१८/तीन 
जाहिरात क्रमांक १४/२०१८, दिनांक २८ फेब्रुबारो, २०१८ नुसार आयोगामार्फत दिनांक १३ मे, २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुल 
:गर्यांत्रत, गट-ब पूर्व परीक्षा - २०१८ च्या राज्य कर निरीक्षक. सहायक कक्ष अधिकारो व पोलोस उप निरीक्षक पदासाठाचा दिनांक ९ जुले. २०१९८, ९.' 
ve नच 2२ जलै, २०१८ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निकालाआधारे अनुक्रमे राज्य कर निरीक्षक, सहायक कक्ष अधिकारो ब प'लोस उप 
रता आयोजित मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठो पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता मुख्य परोक्षा खालीलप्रमाणे घेण्यात येतील 


a. me | Oi केद्र | 
ग न परीक्षा बार a दिनांक जिल्हा केंद्र 
क्र. oe च ८ some - i - oe is 
| | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परोक्षा - २०१८ प्या वरक आगत र 1a as ate जा 
वि -- 10) : रविवार, दि ६ ऑगस्ट, २०१८ |। 3 द, नागपूर. मुंब FMT 
संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ , २६ I 4 | र ु पूर मु 
rs = hn ) =; cia 
महाराष्ट्र सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ ea pica ha 
2३/२०१८ | घोलीस सला मुझ्य ता” र किर | रविवार, दिनांक २ ROR | र, नागपूर, मुंबई TT 
न महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ | रविवार = ee eee ee जि 
>. aMFRoRL | : ba 3 , दिनाक ३० US, २०१८ फक्‍त मुंबड 
न्य कर निरोक्षक | 7 
र महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ | तन & at रा a a Or ech 
4 BRK शनिवार, केन मी 90% ६ ऑक्टोंबर, २०१८ | औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई य रग । 
S| सहायककक्ष अधिकारी अधिकारी " 


२, विषयाकित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब पूर्वे परीक्षा - २०१८ मधून भरण्यात येणा-या fate पवग एकृण "५५४७ पदांचा तपसा: 
गप्मप्रमाणे आहे:- 

» ९ सामान्य प्रशासन विभाग 

"सहायक कक्ष अधिकारी, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण १२५ + १ = १२६ पदे) 


अजा. अर्ज, | बि.जा. भ.ज म.ज. संज डा इमःव. | pang । एकृण , खुला vs! 
(अ) (ब) (क) ; मागासवर्गीय , a T. 
a ae Sees ess मन * ६1 ६८ ॥ 5 | १० 8 : a oe yr ae वळला र 
ie Ta प्रवर्गनिहाय सामाजिक/सरमातर आरक्षणाचे विवरणपत्र ख आहे :- = a 
र्ये ी ३] ४ [ ३ [३ द — ह्या ee ee eT ee 
1 २ |. २ शहा | = a 7 ee — 9 २० 
एकूण पद १ - श्रवणशक्‍तीतोल दोष - ५ पट 
गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण ३डपदे) न्यु डक र = 
= oi ae oe ee कर ne तदे का To 7 क कवी वळ कभी र शिरत 
Fat जागांचे प्रवर्गनहाय सामाजिक/सर्मातर रणपत्रे न र 
६ | = | -- | ९ g — = ee [९ ee oR _|-= ef 
रे ie any "य = > भा जळे, = कु = र | x a. १ 8 
एकूण पदे ६ - (१)अंधत्ब किवा क्षीणदुष्टी - २ पदे (२) श्रवणशक्‍तीतील दाष - २ Ts 
(३) थलनवलन विषयक दिव्यांग किंवा Aga अर्धांगवायू - २ पद 


| पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :- 

३.१ वर नमुद केलेल्या संवर्गातोल पदसंख्या ब आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल/वाढ होण्याचो शक्‍यता आहे. 

३.२ महिला व खेळाडूंसाठी असलेले समांतर आरक्षण हे कप्पीकृत (Compartmentalised) आहे. 

३.३ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग. क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, Yo 
आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.४ महिला व खेळाडूसाठीचे आरक्षण शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

३५ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणा-या उमेदवारांनो महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवा' 
Momiciled) असल्याबाबत तसेच नॉन क्रोमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अ.जा. व अ.ज. बगळून) स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे. 

३.६ वि.जा (आ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) ब भ.ज. (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिबर्तनीय असून आरक्षित पदासाठी Haire 
वर्गवारीतील योग्य ब पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध वर्गवारीच्या उमेदवाराचा विचार TAT =: 
आधारावर करण्यात येईल. 

३७ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा निभाग, क्रमांक: राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक ९ जुले. २०१६ तसेच शासन Wares 
क्रमांक:राक्रीधो-२००२/प्रक्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात बेळोवेळी निर्गमित aes 
आदेशानुसार, प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमयांदेतील सवलतोसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 

३८ प्राविण्य पात्र खेळाडू आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतोत क्रोडा विषयक विहित अर्हता थारण करीत असल्याबाबत पुरथ परी: 
अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास किंबा तत्पूर्वीचे सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले ST प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असणे BTS 
आहे. तसेच त्यांची क्रीडा विषयक प्रमाणपत्रे योग्य दर्जाची असल्याबाबन ब तो खेळाडू उमेदवार कोणत्या संवर्गातील ew ता 
खेळाड्साठी आरक्षित पदाकरीता पात्र ठरतो याविषयीच्या क्रीडा पडताळणोवाबतचा संबधित विभागीय उपसंचालकांचा अहवान्न मुख्य परीश प! 
भ्रर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचा अथवा ATS असणे आवश्यक आहे. . 

३.९ संचालक, eT ब युबक सेवा संचालनालय किंबा सक्षम प्राधिका-याकडे प्रमाणपत्रे सादर करताना पात्र खेळाडू उमेदवाराने प्राविण्य we 
खेळाडू आरक्षणासाठी त्यांना पात्र ठरबणारो आपली खेळाडू विषयक सर्व प्रमाणपत्रे एकाच वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

३.१० क्रीडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत व खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदाकरीता पात्र ठरतो याविषयो मुख्य परीक्षेस अर 
सादर करण्यापूर्वीच्या अंतिम दिनांकाचे अथवा तत्पूर्वीच्या दिनांकाचे सक्षम प्राधिका-याने प्रदान केलेले HIST पडताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र सादर 
केले तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर शिफारशी/नियुक्‍तीकरीता विचार करण्यात येईल. 

३.९१ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन निभाग, क्रमांक : कअस १३१५७प्र.क्र.१२०/१४-ब, दिनांक १६ एप्रिल, २०१६ तसेच शासन निर्णय, वित्त विभ, 
क्रमांक संकोर्ण १०१२/प्रक्क.२१३/वि.प्र. - ४, दिनांक ११ मार्च, २०१६ नुसार अंधत्ब किंवा क्षीणदृष्टी, श्रवणशक्‍तीतोल दोष व Tera 
विषयक दिव्यांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचे निकष धारण करणार दिव्यांग उमेदवार पुणवत्तेनुसार सहायक कक्ष अधिकतर 
ब राज्य कर निरीक्षक पदाकरीता शिफारशीसाठी पात्र असतील. 

३.१९ शासन अधिसूचना, गृह विभाग क्रमांक उसप्रे-०३९८/सीआर-४५७/भाग-२/पोल-५, अ, दिर्नाक १५ ऑक्टोबर, २००३ नुसार दिव्यांग उपेदरा- 
पोलोस उपनिरोक्षक पदाकरीता पात्र नाहीत. 

३.९३ दिव्यांग उमेदवारांची पात्रता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

३.१४ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील. 

३ १५ दिव्यांग व्यक्तींसाठी आर्रक्षत पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, यांचा बिचार न॑ करता दिव्यांग TOT 
क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 

३.१६ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या बयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१२ मधील आदेशानुसार SADM या नवोन संगणर 
प्रणालीदवारे वितरित्त करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. 

३.१७ मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या fee पिटोशन क्रमांक २०५३/२०१४ प्रकरणी होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावरील पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.१८ परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर, मागासवगींयासाठी विहित केलेली वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक अटी/निकषांसंदर्भात कोणती, 
सूट/सबलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीब (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशोकरोता विचार करण्यात येणार नाही. 

३.१९ अराखीव (खुला) उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रत्ता विषयक निकषासंदर्भातील acral पुर्तता करणा-या उगा 
उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार होत असल्याने. सर्व ates 
प्रवर्गालील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ आरक्षित प्रवर्गासंदर्भातील माहित; 
अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. 

3.20 राज्य कर निरीक्षक व पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गातील नियुक्‍तीसंदर्भात "महाराष्ट्र शासकौय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित ब अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०१५" तसेच तदूनंतर यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

४. दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीबाबत 
४.९ फक्त दृष्टीहीन, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग. सेरेब्रल पाल्सौ आणि डिस्लेकिसियाने at व किमान ४०%. कायमस्वरुपी दिव्यांगन्ब असलल्या ': > 
उमेदवारांना. ते लिहिण्यासाठी सक्षम नसल्यास, परीक्षा प्रयोजनार्थ गुणवत्तेनुसार आयोगाच्या पूर्व परवानमीने लेखनिकाची मदत घेता ठेईल ब ara 
पूर्व परवानगीने अनुग्रह कालावधी (Compensatory Time) अनुज्ञेय राहील. 
4.3 प्रस्यक्ष परीक्षेच्याबेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना, लेखानिकाचो मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची SIP 
असल्यास संबंधित्त उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश "क 
प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करुन पूर्व परबानगी घेणे आवश्यक आहे. 


४.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे की आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था कराबी लागणार आहे. याचा २: 
उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल. 

४.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच आयोगाची विहित पध्दतीने पूर्ज परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही se 
अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाहो. 

४.५. परीक्षकरीता लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची परवानगी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपल्ध Hi 
देण्यात येईल. तसेच लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीच्या परवानगीबाबत संबंधित उमेदवाराला आयोगाकडील नोंदणीकृत SH 
कळविण्यात्त येईल. | 

४.६ Retin व्यक्‍तींना लेखनिक पुरविण्याबाबत व अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूवना. विविध अर्जांचे नमुने. विशेष सूचना, सघ 
शासन आदेश इत्यादी बाबी आयोगाच्या worw.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील "विकलांग (दिव्यांग) व्यक्‍तो'” या सदरामध्ये उपलब्ध करुन रै 
आल्या आहेत, त्यांचे उमेदवारांनी काळजीपूर्वक अवलोकन करावे. 

७. वेतनश्रेणी :- रूपये ९.३००-३४,८०० (ग्रेड पे- ४,३००) अधिक नियमांनुसार भत्ते. 


&. पात्रता :- 
६.९ 'भारतीय नागरिकत्व 
६.२ वयोमर्यादा :- 
ी वय रि 
i वयोमर्यादा ae SMe} ih "प्राविण्य प्रात | माजी सैनिक, आणिब्राणो | 
वर्ग . गणण्याचा विट नी मत uae | खेळाडू च अल्पसेचा रा'जादिष्ट 
दिनांक मागासवर्गीय । co मागासवर्गीथ or ake =o ae wi! 
| अमागास | मागारावर्गीय | अभागारा | मागास | 
की | - क म 
। रुहायक कक्ष अधिकारी | १ जून २०१८ पट ३८ ४३ ४३ | ४३ #3 | Be 
= i ae = 4 ie 
; राज्य कर निरीक्षक १मे २०१८ ष्ट ३८ ४३ बह अह ४३ cae | ४८ UC, 
ee आ : : at = —— 2 
* गोलास उपनिरीक्षक | 6 जून २०१८ 4 | 38 ; उ ३९ ३६ | ३९ 


९ ३१ 

६.३ विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही. “ = 

६.४ शैक्षणिक अर्हता :- 

६,४.१ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता. 

६.४.२ पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार संयुक्‍त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र आहेत. परंतु संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संतच: 
घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वोकारण्यासाळ “२. 
केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 

६.४.३ अंतर्वासिता Cntemship) किंवा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभव आवश्यक असेल अशा पदबोधारकाने ही अट मुख्य Ee .: 
स्वीकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहीजे. 

६.४.४ उमेदवाराला मराठी लिहिता, वाचता, बोलता येणे अत्याबशश्‍वक आहे. 

६.४.५ पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी उपरोक्त अ्हतेसोबत खालीलप्रभाणे किमान शारीरिक अर्हता असणे आवश्यक आहे :- 


one Teg - 
(2) उंची - १६७५ सें. मी. (अमवाणी) (कमीत कमी) 
| (२) छाती - न फुगविता ७९ से.मी. 
| फुगविण्याची क्षमता किमान ५ से.मी. आवश्यक | , 
% = नर शर्ती :- । । । , . 
७.१ नियुक्‍त झालेल्या व्यक्तीस Geter अहंता/परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहोल :- 
9.2.2 जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्याबसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या PTT 
विभागीय/च्यावसायिक परीक्षा 
9.2.2 हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्‍ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तोर्ण eres 
सूट मिळाली नसेल तर तो परीक्षा 
७.१.३ महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेली संगणक हाताळणोबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा 
८. परीक्षेचे टप्पे - 
८.१ प्रस्तुत भरती प्रक्रिया खालील टप्प्यामध्ये राबविण्यात येईल :- 


उंची - १५७ से.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 


| foal ae ref ; झारीरिक चाचणीचे . मुलाखतीचे : 
गुण | गुण | गुण र 
a Q | सहायक कक्ष अधिकारी aren when | 
राज्य कर निर : 0. geo a “1 
मुख्य क्षा, ao : 

| पोलीस उप निरीक्षक ब मुलाखत | Rae | ¥e 


८.२ प्रत्येक संवर्ग, करण्यात आलेल्या ब अभ्यासक्रमानुसार स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल. याबाबतचा सविस्तर 
qe आयोगाच्या संकेतस्थळावरील "स्पर्धा परीक्षा” अंतर्गत "परीक्षा योजना" विभागातील "महाराष्ट्र दुव्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब परीक्षेची 
परीक्षा योजना" मध्ये उपलब्ध करुन दिला आहे. 


| मुख्य परीक्षेचा संयुकते पेपर क्रमांक ९ तसेच प्रत्येक संवर्ग/पदाकरीता स्वतंत्रपणे घेण्यात येणा-या पेपर क्रमांक २ चे गुण एकत्रित करुन प्रत्येक 
र्‍नेक्षचो निकाल प्रक्रिया स्वतंत्रपणे राबविण्यात येईल. 
८.४ शारोरिक चाचणी (फक्त पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता) :- 


८.४.९ मुख्य लेखी परीक्षेच्या निकालाआधारे शारीरिक चाचणीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना शारोरिक चाचणो द्यावी लागते हे 6 
उमेदवारांनी वेळीच त्यासाठी सराव व पूर्वतयारी करावी. मुख्य लेखी परीक्षेच्या निकालानंतर सर्वसाधारणपणे दोन आठवड्याच्या ३ ey 
शारीरिक चाचणी आयोजित केली जाईल. सरावासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याच्या कारणास्तव शारीरिक चाचणीचे दिनांक vest 
येणार नाहीत किंवा त्याबाबत तक्रार करता येणार नाहो. 

८.४.२ आयोगाकडून शारीरिक चाचणीचा कार्यक्रम निश्‍चित होताच तो आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. तसेच, आया... 
ऑनलाईन अर्ज प्रणालीतील संबंधित पात्र उमेदवारांना त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे कळविण्यात येईल. 

८.४.३ आयोगाने निश्‍चित केलेल्या दिनांकास व ठिकाणी संबंधित उमेदवाराने शारौरिक चाचणीसाठो उपस्थित राहणे आवश्यक आह. ४7 


चाचणीसाठी निश्‍चित केलेल्या दिनांक ब वेळेमध्ये बदल करण्याबाबतची विनंती मान्य केली जाणार नाही ब त्यामुळे उमेदवारांचे a 
चाचणीची संधी वाया गेल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची असेल. 

८.४.४ वैद्यकीय कारणास्तव शारीरिक चाचणीचा दिनांक बदलून देण्याची ब्रिनंतो करणा-या उमेदवारांना वैद्यकीय प्रमाणपत्रामध्ये 7” 
आजार/दुखापत, त्याचे स्वरुप, गांभीर्य ब सत्यता तपासणीसाठी लगेचच आयोगाने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी ब वेळेस सक्षम aes = 
पाठविण्यात येईल.तसेच वैद्यकीय मंडळाने फिटनेस (Fitness) प्रमाणपत्र प्रदान केले तरच त्यांना आयोगाने निश्‍चित कलेल्या ठिकाण २ . । 
शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित राहण्याची परबानगी देण्यात येईल. 

८.४.५ वैद्यकीय कारणास्तब शारीरिक चाचणीसाठी मुदतवाढ मागणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत सत्यता तपासणीनंतर वैद्यकोय मंडळात *< 
अहबाल प्राप्त झाल्यास संबंधित उमेदवाराला शारीरिक चाचणीची संधी नाकारण्यात येईल. अशा प्रकरणो आयोगाची फसवणूक क 
समजून संबंधित उमेदवारांवर कायदेशोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच उमेदवाराची संबंधित परीक्षेची उमेदवारी रद्द करण्यात येऊन 77. 
स्वेच्छाधिकारानुसार आयोगामार्फत आयोजित सर्व परीक्षा ब निवडीपासून उमेदवाराला प्रतिरोधित (Debar) करण्यात येईल, य.” 
संबंधित उमेदवारांबर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 

८.४.६ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत तसेच समर्थनीय कारणासह अर्ज केलेल्या उमेदवारांना शारीरिक चाचणीचा दिनांक व वेळ Fess 
वरिनंतीबाबत आयोगाच्या स्वेच्छाधिकारानुसार, विचार करण्यात येईल. एखाद्या प्रकरणी आयोगाने विनंती अमान्य केली असेल नर ::- 
उमेदबाराला पूर्व नियोजित वेळापत्रकानुसार निश्‍चित केलेल्या दिनांक व वेळेनुसार शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित wera लागो” ATS 
उमेदवाराला पुढील संधी दिली जाणार नाही, 


८.५ प्रमाणपत्नं पडताळणी :- 


८.५.९ फक्त पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता :- 

(९ लेखी परीक्षा ब शारीरिक चाचणीच्या आधारे मुलाखतीसाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोगाच्या कार्वक्रमानुसार AT “:'' 
निश्‍चित केलेल्या ठिकाणो ब विहित वेळेस घेण्यात येतील. 

(२) मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/अधिसूचनेतील अर्हता/अटी ब शर्तीनुसार मूळ कागदपत्राच्या आवे तर 
जाईल आणि अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्र सादर करणा-या उमेदवारांची मुलाखत्त घेतली जाईल, 

(३)  पात्रतेसंदर्भातील अथवा विविध सवलती संदर्भातील विहित नमुन्यातील मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्यावेळी सादर न केल्यास कागदपत्रे सादर 0-0 -. 
कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. तसेच, संबंधित उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल व मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल. 

(४) लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीमध्ये प्राप्त केलेल्या एकूण गुणांच्या आधारे उमेदवारांची अंतिम निवड करण्यात येड्ष्ल 

८.५.२ राज्य कर निरीकृूषक व सहायक कक्ष अधिकारी पदाकरीता :- 

(शे सहायक कक्ष अधिकारी तसेच राज्य कर निरीक्षक पदाच्या संबंधित लेखी परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे शिफारस पात्र ठरलेल्या Te 
प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सक्षम प्राधिका-यांकडून बोलविण्यात येईल. 

(२) आयोगाने निश्‍चित केलेल्या किमान सीमारेषेनुसार शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात” शासन परिपत्रकातील AeA 
शर्तीनुसार मूळ कागदपत्राच्या आधारे सक्षम प्राधिका-यांकडून तपासली जाईल. 

(३) अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्र सादर करणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी केली जाईल. 

(४) अर्जातोल दाव्यानुसार विहित कागदपत्रे सादर करू न शकणा-या उमेदवारांची शिफारस/नियुक्‍तो रद्द करण्यात येईल. तसेच त्याकर!6: 7: 
मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 

(५) वरीलप्रमाणे लेखी परोक्षेच्या निकालाच्या आधारे शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी सक्षम प्राधिका-यांक£न 7... 
करण्यात आलेल्या कार्यक्रमानुसार तसेच सक्षम प्राधिका-याने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी ब विहित वेळेस घेण्यात येतील. त्याकरीता ey 
स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल. 

(६) अजांतील दाव्यानुसार सक्षम प्राधिका-याकडून करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या आधारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच Peet दाया 
कार्यवाही सक्षम प्राधिका-यांकडून करण्यात येईल. 


२. मुख्य परीक्षेस प्रवेश :- 
९.१ महाराष्ट्र दुय्यम सेबा अराजपत्रित, गट-ब पूर्व परीक्षा - २०१८ च्या निकालाच्या आधारे संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पाथ “-_ ' 


आणि पुर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये नमूद शैक्षणिक अर्हता व अन्य अटींची दिनांक २७ जुळे, ove रोजी किंवा त्यापूर्वी पुर्तता करणा-या उमदे शरीर” 
परोक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल. 


९.२ संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने आयोगाकडून निश्‍चित करण्यात आलेल्या कालावधीत sie 


hips:/imahampsc.mahaonline.gov-in र्‍या संकेतस्थळाव्दारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करणे आवश्यक राहील. 


९.३ पुर्व परीक्षेकरीता आयोगास अर्जादवारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच प्रस्तुत मुख्य परीक्षेकरीता आवश्यक अर्ज/माहितो ऑनलाईन re । 


करणे आवश्यक राहील. 


| ४ एकापेक्षा अधिक संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारास प्रत्येक संवर्ग/पदासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज सादर pe 
संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेसाठी स्वतंत्र विहित परीक्षा शुल्क भरावे लागेल 

१०. शुल्क (रुपये) : YOR: अमागास - रु. ५२४/- ९०-९:- मागासवर्शवि - रु. हेरड/- 

२०.३ प्रत्येक संवग/पदाकरीता स्वतंत्र अर्ज करुन शुल्क सादर केलेल्या उमेदवारांनाच संबोधत संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेकरीता पात्र समजण्यात येइल. 
११९. अर्ज करण्याची पद्धत :- 

१९.९ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वोकारण्यात येतील. 

११.२ पात्र उमेदवाराला बेब-आधारित (Web-based) ऑनलाईन अर्ज bttps://mahampsemahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक २० 
जले, २०१८ ते २७ जुळे, २०१८ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील. 

११.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या htqps://mahampse.mahsonline.gov.in तसेच woew. psec 7 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 

१९.४ आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नोंदणी करणे व आयोगास अर्ज सादर करणे आवश्यक आ. 
अन्यथा आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारवाई करण्यात येईल. 

१९.५ आयोगास चुकीची माहिती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सर्व निवडीकरिता अपात्र ठरविण्यात येईल. 
१९.६ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाहो. 
११.७ परोक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा :- 

११.७.९ शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील 'माझे खाते' या लिंक बर क्लिक करावे. 

११.७.२ "माझे खाते' या लिक वर क्लिक केल्यानंतर 'माझे अप्लिकेशन' सदरातोल 'स्पर्धात्मक परीक्षा'या लिक वर क्लिक करवे. 

११.७.३ 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. Un paint 

लिहिलेल्या पद/परीक्षेसमोर ' Pay Now’ अशी लिक उपलब्ध असेल. 

१९.७.४ ‘Pay Now | या लिक वर क्लिक केल्यानंतर तीन पर्याय उपलब्ध होतील. (अ) ओंनलाईन पेमेंट (ब) नागरी सुविधा केंद्र (क) BATT 

११.७.५ क्रेडिट काड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

११.७.६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन BEET 

भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकपूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 

१९.७.७ चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत. 

बँकेच्या कार्थालयोन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

१९.७.८ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाह्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या es 

अर्ज सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

१९.७.९ विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन शुल्क भरण्याची कार्यवाही, तसेच भारतोय स्टेट बँकेमध्ये चलनादवार परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास “र 

प्रत घण्याचो कार्यनाही दिनांक २७ जुले, ९०१९८ रोजी २३.५९ ads पूर्ण रणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वैधरलिक बंद ह 

११.७.९० चलनाद्वारे परैक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक ३० जुले, २०१८ पयंत बॅकेच्या कायालयाने त: 

आहे. विहित दिनांकानंतर परोक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाहो. तसेच गरीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार न 
१९.७.१९ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे विव: A: 
याचो स्थिती (status) अवगत होईल. त्याची उमेदवाराने अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वीच तपासणी करुन खात्री करणे अध्या 
परीक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याची कार्यवाही करणे aay 
आहे. विहित दिनांकानंतर यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. 
११.८ केंद्र निवड :- 

११९.८.१ परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला परीक्षा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता "माझे खाते" मधोल संबंधित 
निवड करावी. त्यानंतर "केंद्र निवडा" या पर्यायावर क्लिक करावे. सदर पर्यायांतर्गत निवडलेल्या केंद्राची क्षमता दर्शविली जाईल. - 
क्षमतेइतक्या अर्ज तत्पूर्वी प्राप्त झाले असतील, तर सदर केंद्र उपलब्ध नसून, दुसरे केंद्र निवडावे, असा संदेश प्राप्त होईल. केंद्राची 1२४: 
केल्यानंतर सेव्ह बटनावर क्लिक केल्यास केंद्र निबडीची व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. 


१९.८.२ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडलेले उमेदवार शुल्क भरल्याच्या दिनांकाच्या दुस-या दिवशी He fesse 


प्रक्रिया करु शकतील. दुसरा दिवस कार्यालयीन सुटटी अथवा रविवारचा असेल, तर सदर कार्यवाही त्यानंतर लगेच येणा-या पुढील कः 
कामकाजाच्या दिवशी करता येईल. 
१९.८.३ वरीलप्रमाणे केंद्र निवडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या पत्रव्यवहाराच्या पत्त्यामधील नमृद जिल्हा केंद्रा क... 
नजिकच्या जिल्हा केंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे धोरण व आयोगाचा निर्णय अंतिम मानण्यात येईल. 
११.८. ४ केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करण्यात येणार नाही. 
2२. प्रवेशप्रमाणपत्र :- 

१२.९ मुख्य परीक्षेचा संयुक्‍त पेपर क्रमांक ९ तसेच उमेदवार ज्या संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशाकरीता पात्र ठरला आहे, त्या संवर्ग/पदाच्या मुर 
परीक्षेच्या पेपर क्रमांक २ करीता स्वतंत्र प्रवेशप्रमाणपत्र परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर उमेदवाराच्या प्रोफाईलदवारे उपलब्ध करा 
देण्यात येईल. त्याची प्रत संबंधित पेपरपूर्वो डाऊनलोड करुन घेणे ब परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

१२.२ प्रत्येक परीक्षेच्या वेळी प्रत्येक पेपरकरीता उमेदवाराने स्वत:चे स्वतंत्र प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला HIT AT: 

९२.३ परीक्षेस येतेबेळी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वतःचे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा स्मार्ट झार 
प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान कोणतीही दोन मूळ ओळखपत्रे तसेच त्यांच्या छायांकित प्रतो (दोन वेगवेगळया ओळखपत्रांप्याः 
आणणे अनिवार्य आहे. 


| आधार कार्डच्या ऐबजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (VIDA च्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करण र! 

उमेदवारांच्या बाबतीत ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्मदिनांक या तपशीलासह आधार निमितीचा दिनांक (Date of “१५५ -.... 
generation) व आधार डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट फोटोसह कलर प्रिंट मध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्या परू -- 
आधार वैध मानण्यात येईल. 

१२.५ नावांमध्ये बदल केलेला असल्यास विवाह निर्बंधक यांनी दिलेला दाखला (विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत), नावांत बदल झालयासंबंधो आरा: : 
केलेले राजपत्र किंवा राजपत्रित्त अधिकारी यांच्याकडून नावांत बदल झाल्यासंबंधीचा दाखला व त्याची छायांकित प्रत परीक्षेच्यावेळी Bre ET 
आवश्यक आहे. 

१३. परीक्षेस प्रवेश 

१३.१ फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रभाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व त्याची छार्याकित प्रत अथवा प्रवेशप्रमाणपत्रावरील सूचनेनुसार आयोग 
परवानगी दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येईल. 

१३.२ डिजीटल डायरी, पेजर, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतर्भूत असलेली कोणत्याही प्रकारची साधने, सिमकाडं, ब्लू टूथ, दूरसंचार साधन “<- 
वापरण्या योग्य कोणतीही वस्तू, इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पुस्तके, बॅग्ज, परिषणक (calculator) इत्यादी प्रकारा 
साहित्य परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:जवळ बाळगण्यास, त्याचा वापर करण्वास अथबा त्याच्या बापरासाटा इतर? 
मदत घेण्यास सत्त मनाई आहे. असे साहित्य आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची व त्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची र! 

2३.३ आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत साधन/साहित्य परीक्षेच्यावेळी संबधित उपकेंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्ारवरच ठेवाचे तलाश, 
अशा साधन/साहित्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. यासंदर्भातोल कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयोग, जिल्हा प्रणाम. 
किंवा संबंधित शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही. 

१४. बायोमॅट्रिक पडताळणी : 

१४.१ निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्याबर उमेदवाराच्या बायोमॅट्रिक सत्यापनासाठी (Genuiness) डिजिटल स्वरुपात उमेदवारांच्या alate 84 
आणि/अथवा बुब्बुळाच्या आधारे पडताळणी केली जाईल. 

१४.२ बायोमॅट्रिक पडताळणीच्या वेळी उमेदवारांनी त्यांच्या बोटांचे ठसे योग्यरित्या स्वीकारले गेले असल्याचो खात्रो करावी. 

१४.३ बायोमॅट्रिक पडताळणीवेळी विसंगती आढळून आल्यास उमेदवारी नाकारली जावू शकते. तसेच पडताळणीच्याबेळी उमेदवार अस्सल Ta 
(not genuine) आढळून आल्यास त्याच्यावरील कायदेशीर कारवाईव्यतिरिक्‍्त उमेदवारी रड होवू शकते, शिवाय आयोगाच्या 
स्वेच्छाधिकारानुसार प्रतिरोधाची कारवाई होवू शकते. यास्तव, उमेदवारांना सूचित्त करण्यात येते कौ, त्यांनी त्यांच्या हातावर मेहंदी, शाई, रसायन 
इत्यादी प्रकारची कोणतीही बाहयवस्तू/पदार्थ लावू नये. 

१४.४ उमेदवारांनी आधार क्रमांक त्यांच्या खात्यात नमूद केले असले तरी काही उमेदवारांनी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (10.41) द्वारे oye 
करून देण्यात आलेल्या लॉक / अनलॉक सुविधेद्राग त्यांची आधार क्रमांकाशी संलग्नित बायोमेट्रोक माहिती लॉक केली असल्यास त्यांचे TE 
वेळी आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पर्यायाने बायोमेट्रिक पडताळणी न॑ होण्याची शक्‍यता आहे. परोक्षेच्या वेळी AT 
क्रमांकाच्या आधारे बायोमेट्रिक पडताळणी करण्याकरीता उमेदवारांची आधार संलग्नित बायोमेट्रिक माहिती अनलॉक (Unlock) Aa" 
आवश्यक आहे. यास्तव, आधार प्रमाणीकरणाकरीता बायोमेट्रिक माहिती लांक केलो असणा-या उमेदवारांनी परीक्षा / मुलाखत / शारिरीक 
चाचणीस उपस्थित राहण्यापूर्वी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (VIDAL च्या संकेतस्थळावरुन बायोमेट्रिक माहिती अनलॉक ([॥॥1।.)) 
करुन प्रमाणीकरणाकरीता खुली करावी. अन्यथा परीक्षा / मुलाखतीकरीता उमेदवाराला प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. 

१५. गरस्तृत अधिसूचनेमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशोल दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची यध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, " 
मबसाधारणा प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील मम 
र्‍रेक्षेअंतर्गत 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' तसेच "परीक्षेची योजना" विभागातील ' महाराष्ट्र gar सेवा अराजपत्रित, गट-ब परोक्षेची ५४: 
योजना' मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती त्र rE 
sherpa समजण्यात येईल. 

१९६. प्रस्तृत परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या क w.mpse.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

१७. सांलस्तर अधिसूचना आयोगाच्या www.npse.gow.in तसेच hips://mahampse.mahaonline.gav.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


SENT : मुंबई, सुनिल अबताडे 
दिनांक : ९३ जुले, २०१८ wa सचिव 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 
coy आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी, प्रमाणपत्र Faq] क्षत परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी, प्रमाणपत्र पडताळणी ब मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, 
er इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सत्त मनाई आहे. (२) प्रमाणपत्र पडताळणी/मुलाखतीच्यावेळी सर्व आवश्यक | 
- मुळ प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदर परीक्षेची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. | 


